“संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित) या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरूपात देण्यात आलेली पदोन्नती नियमित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ज्येष्ठसू-१२२०/प्र.क्र.२१/का.१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक :- २८ मार्च, २०२३. 


संदर्भ:- 
१. नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्र.पदोनि-१२१४/प्र.क्र. १३९/का.१४२७, 
दिनांक ०८/०९/२०१५. 
२. नियोजन विभाग, शासन आदेडा क्र.पदोनि-१२१४/प्र.क्र.१३९/का.१४२७, 
दिनांक ०३/१०/२०१५. 


३. उपसचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांचे पत्र क्रमांक ११६२ (१) (3/४३५३ / 
१९७५/२०२१/दहा, दिनांक ०३ मार्च,२०२३ 
प्रस्तावना:- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “सहायक संशोधन अधिकारी, गट- 


ब, अराजपत्रित” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 


(राजपत्रित)” या पदावर संदर्भ क्रमांक १ ते २ येथील शासन आदेशानुसार तात्पुरत्या स्वरुपात 


देण्यात आलेली पदोन्नती नियमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


संदर्भ क्रमांक १ ते २ येथील नमूद शासन आदेशान्वये खालील तक्त्यांत नमूद एकूण १९ 


“सहायक संशोधन अधिकारी” यांना “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब 


(राजपत्रित)” या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली होती. महाराष्ट्र लोकसेवा 


आयोगाने संदर्भ क्र. ३ येथीलळ दिनांक ०३/०३/२०२३ च्या पत्राद्वारे, “संशोधन 


अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या पदाच्या सन २०१४ च्या पदोन्नतीस पात्र 


अधिकाऱ्यांचा नांवाचा VATS करण्याच्या शासन प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे. तसेच सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठसू-१२२०/प्र.क्र.२१/का.१४२७ 


१९ अधिकारी हे वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेले असल्याने निवडसूचीचा प्रस्ताव गुणवत्तेवर न 


तपासता त्याबाबत आयोगाने केवळ नोंद घेतली आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव 
ie | श्री. दि.ना.पाचुपते २ श्री.दि.दौ.पिपळेकर 
३ श्री.पु.क.एम्पाल(ए.पु.कन्हेया) ४ श्री.वि.शि.अहिरे 
षु श्री.सु.शि.जाधव ६ श्री. ब.आ.हिरेमठ 
७ श्री. वि.द.जोशी é श्री.रा.अ.रहाटकर 
९ श्री.सु.चि.सोनावणे धिक श्री.प्र.द.जोशी 
ae श्री.दि.बा.पाटील १२ श्री.दि.स.काळे 
१३ श्री.अ.ब.चौधरी १४ श्री.झा.म.भणगे 
१५ श्री.सं.धो.रोहकले १६ श्री.चं.प.कोंडेकर 
१७ श्रीम.अ.अ.चव्हाण १८ श्री.गि.गं.भिरुड 
१९ श्री.हं.गो.पालवे 


प्रति, 


२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक ०३/०३/२०२३ च्या 


पत्राद्वारे दिलेली मान्यता विचारात घेता, “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट- 


ब (राजपत्रित” या पदावरील उपरोक्त अधिकाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात 


आलेली पदोन्नती नियमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 
२०२३०३२९१६०३५८०६१६ असा आहे.हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DEEPAK 
SHIVAJIRAO DESAI 


(दि. शि. देसाई) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित अधिकारी (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठसू-१२२०/प्र.क्र.२१/का.१४२७ 


प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

३. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण भवन, 
नवी मुंबई/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 

४. उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ 
पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 

५. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


